वित्तीय TF २०२२-२३ 

मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीत जमा 
करण्याकरिता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला उपकराची रक्‍कम 
वितरित करण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अंशदा-२०२२/प्र.क्र.८९/दुवपु-२ 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: १६फेब्रुवारी, 2023 


संदर्भ - वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४.०४.२०२२. 


प्रस्तावना : 

मुंबई हहर बेटावरील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींची दुरुस्ती/ पुनर्बांधणी 
करण्याकरिता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९७६ च्या कलम ८२ अन्वये मुंबई शहर व 
बेटावरील इमारतींवर दुरुस्ती उपकर आकारला जातो. तसेच कलम ८५ अन्वये तो बृहन्मुंबई महानगर 
पालिकेकडून वसूल करण्यात येतो व एकूण वसुलीच्या ५ टक्के वटावाची रक्‍कम वगळून उर्वरित रक्‍कम 
राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा करण्यात येते. दुरुस्ती उपकराची व अंडशदानाची रक्‍कम विनियोजनान्वये, 
अर्थसंकल्पित करुन ती कलम ८६ (१) व कलम ९७ (9) TAR मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीत वर्ग 
करण्यासाठी राज्य शासनाकडून हस्तांतरित करण्यात येते. 


झासन निर्णय : 

मुंबई शहर बेटावरील उपकरप्राप्त इमारतींच्या दुरुस्ती व पुनर्रचना कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या अधीनस्त मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीत वर्ग करण्याकरिता 
दुरुस्ती उपकराच्या रकमेपोटी देण्यासाठी सन २०२२-२३ च्या गृहनिर्माण विभागाच्या खर्चाच्या विवरणपत्रात 
मागणी क्र. क्‍्यु-३, २२१६ गृहनिर्माण, ८०, सर्वसाधारण, Coo, इतर खर्च, (००) (०५) मुंबई इमारत दुरुस्ती व 
पुनर्रचना निधीत जमा करण्याकरिता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला उपकराच्या वसुलीची 
रक्‍कम देणे (अनिवार्य) (२२१६ ०६२५) 32, अंशदाने या लेखाशीर्षाखाली रु. ३८,००,००,०००/- (रुपये अडोतीस 
कोटी फक्त) इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली आहे. 


२. वित्त विभागाने दि. ०४.०४.२०२२ च्या परिपत्राकान्वये नमूद बाबींच्या अधीन सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत 
निधी वितरणासंदर्भात सूचना निर्गमित केल्या आहेत. वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार मागणी क्र. क्यु-३, 
२२१६ गृहनिर्माण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, इतर खर्च, (००) (०५) मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीत जमा 
करण्याकरिता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला उपकराच्या वसुलीची रक्‍कम देणे (अनिवार्य) 
(२२१६ ०६२५) ३२, अंडदाने या लेखाशीर्षाखाळली उपकराची रक्‍कम रुपये १५,९६,००,००० /-(रुपये पंधरा 
कोटी शहाण्णव लक्ष फक्त) एवढा निधी वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण यांना 
वितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी, वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास प्राधिकरण हे राहतील. त्यांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९७६ च्या कलम 
८६(१) व कलम ९७ (१) नुसार सदर रक्कम मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळास उपलब्ध करुन द्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः अंशदा-२०२२/प्र.क्र.८९/दुवपु-२ 
8. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने प्रतिस्वाक्षरीत केलेले देयक, सादर केल्यानंतर 
म्हाडाचे नियंत्रक अधिकारी यांनी दुरुस्ती उपकराची रक्‍कम रुपये १५,९६,००,०००/-(अक्षरी- पंधरा कोटी 
शहाण्णव लक्ष) इतकी रक्‍कम वितरित करावी.. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१७१५१०२५२१०९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Digitally signed by GOVIND BALU KAMBLE 

G OV | N D ) B A L U DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOUSING DEPARTMENT, 
2.5.4,20=9197de2bc674839ebe3 10a 1 Sd6bce1dd2da0cbSd5cefSdd249d0ffOF 
60e4de9d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
setialNumber=06B02F 2B563D12C922A0A07840D85D1C274F61508E2C94E45 
0344568CFDBEOFS, cn=GOVIND BALU KAMBLE 
Date: 2023.02.17 15:15:28 +05'30' 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-५१. 

२. मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई- 
५१. 
प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई. 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

५. वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र गृहनिर्माण भवन, वांद्रे 
(पूर्वी, मुंबई-५१ 

६. मुख्य लेखाधिकारी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्वी, 
मुंबई-५१. 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, संगणक शाखा, मुंबई. 

८. अधिदान व लेखाधिकारी, नवीन प्रशासकीय भवन, वांद्रे कुर्ला संकुलन, मुंबई-५१ (२ प्रती) 

९. अवर सचिव (लेखा कार्यासन) गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. वित्त विभाग (व्यय-३ कार्यासन) (अर्थोपाय कार्यासन) (अर्थ-१७), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. अवर सचिव (अर्थसंकल्प-१/रोखशाखा) गृहनिर्माण, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण 
भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 

१३. निवड नस्ती (दुवपु-२ कार्यासन) गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


